महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे येथील 
एम.फिल. (क्लिनिकल सायकॉलॉजी) व एम.फिल. 
(सायकॅट्रीक सोडल वर्क) या पाठ्यक्रमांच्या 
विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक. एमईडी १०२२/प्र.क्र.१९९/२२/शिक्षण-२ 
गो.ते.रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक:- ०५/०९/२०२४. 
वाचा:- 
१. संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.ममाआसं/१५५५-५६ /२०२२, 
दि.१६/०६/२०२२. 
२. संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.ममाआसं/५४१-४२/२०२३, 
दि.०७/०२/२०२३. 
३. संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.ममाआसं/१४२२-२३/२०२३, 
दि.०६/०५/२०२३. 
४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-११०२१/२/२०२४- 
सीईटीआयटी/३३/२०२४, दि.३०/०१/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, ससून सर्वोपचार रुग्णालय परिसर, पुणे या संस्थेमध्ये वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय दिनांक २६/०९/२०१८ अन्वये एम.फिल. (सायकॅट्रीक सोशल वर्क) हा पदव्युत्तर 
पदवी अभ्यासक्रम ०८ विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेसह तसेच, शासन निर्णय दिनांक १०/०८/२०२१ अन्वये एम. फिल. 
(क्लिनिकल सायकॉलॉजी) हा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम ०४ विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेसह सुरू झाला आहे. वैद्यकीय शिक्षण 
विभागातील पदव्युत्तर पाठ्यक्रमातील कनिष्ठ निवासी-१/२/३ यांच्या प्रमाणेच एम.फिल. (क्लिनिकल सायकॉलॉजी) व 
एम.फिल. (सायकेंट्रीक सोशल वर्क) या पाठ्यक्रमांचे विद्यार्थी देखील रुग्णसेवेत कार्यरत असतात. मानसिक 
रुग्णांसोबत प्रामुख्याने मनोविकृती Aas (Psychiatrist), चिकित्सा AMSA (Clinical Psychologist), 
मनोसामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric Social Worker) आणि मनोरुग्ण परिचारीका (Psychiatric Nurse) हे ४ तज्ञ 
व्यावसायिक कार्यरत असतात. राज्यात उपरोक्‍त दोन अभ्यासक्रम सुरु करणारी मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे ही 
पहिली शासकीय संस्था असून या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना अद्याप विद्यावेतन देण्यात येत नव्हते. नॅशनल 
इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँण्ड न्युरो सायन्सेस, बेंगलुरू, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था, रांची, लोकप्रिय गोपीनाथ 
बोर्डोलोई इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, आसाम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील 
विद्यार्थ्यांना सदर अभ्यासक्रमाकरीता दरमाह रू.२५,०००/- इतके विद्यावेतन अदा करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे येथील एम.फिल. (क्लिनिकल सायकॉलॉजी) व 
एम.फिल. (सायकॅट्रीक सोशल वर्क) या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे येथील एम.फिल. (क्लिनिकल सायकॉलॉजी) आणि एम.फिल. 
(सायकॅट्रीक सोशल वर्क) या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना दरमाह रु.२५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार 
मात्र) इतके विद्यावेतन अदा करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी १०२२/प्र.क्र.१९९/२२/शिक्षण-२ 


१. सदर विद्यावेतन हे माहे सप्टेंबर, २०२४ पासून पात्र विद्यार्थ्यांना लागू राहील. 
२. विद्यावेतनाकरीता विद्यार्थ्यांची निवड विहित कार्यपध्दतीने करण्याची तसेच विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अनुज्ञेय 
आहे, याची खातरजमा महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांनी करावी. 
३. सदर विद्यावेतन अदा करताना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील अनु.क्र.४, परिच्छेद क्र.२७ (२) मधील संबंधित तरतूदींचे पालन महाराष्ट्र 
मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांनी करावे. 
४. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे संस्थेच्या "३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन" या 
उद्दिष्टाखाली संबंधित लेखाशिर्षार्गत मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा 
२ सदर शासन निर्णय उपरोक्त पाठ्यक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अनुज्ञेय असल्याची खातरजमा आयुक्‍त 
वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई/सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून करण्यात आलेली आहे, या अटीच्या अधीन राहून तसेच वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४१३/२०२४/व्यय-१३, दिनांक २६/०७/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९०५१३५३२१४२१३ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 
AJ | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736fdb 
T U KA RA M 4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F794C 


1BA337889880D0C567C29D025934340956DF, 
cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 
Date: 2024.09.05 16:11:24 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई 
१३. सर्व सह सचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१५. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
१६. संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
१७. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


